शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२३- 
२४ अंतर्गत पर्यटन संचालनालय व 
जिल्हास्तरावरील नवीन कामांना प्रशासकीय 


मान्यता 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२३. 


देऊन निधी उपलब्ध करुन 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 
२०१०/०८/प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३. 


शासन निर्णय : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या पर्यटन 


संचाळनालय व जिल्हास्तरावरील कामांसाठी रुपये ११८८६.०० लक्ष एवढ्या रकमेस 


प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
रुपये ३५६५.८० लक्ष (अक्षरी पस्तीस कोटी पासष्ट लक्ष ऐंशी हजार फक्त) एवढा निधी 
सन २०२३-२४ मध्ये पर्यटन संचालनालय व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत 


करण्यास शासन याव्दारे मान्यता देत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे या आदेशान्वये 
प्रशासकीय कार्यान्वयीन 
वितरीत न 
मान्यता यंत्रणा 
रक्‍कम 
Fe >a | 2 3 8 4 
१) रत्नागिरी | st) कोटेश्वरी मानाई 
मंदिर, जामगे, ता. खेड, 
जिल्हा रत्नागिरी येथील 
विकास कामे 
मंदिराजवळील 
a नाल्यावरती be ies कार्यकारी 
गव तां से १0.0० $,00 eich 
पार्कींगकरीता wad : 
बांधकाम करणे सार्वजनिक 
२ Ars देवी मंदिरामागीळ ४५.०० १३.५० बांधकाम 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


मोकळ्या जागेत हालचे 
बांधकाम करणे 


मानाई मंदिर परिसरात 
स्वागत कमान बांधणे (५ 
ठिकाणी) 


७४.५० 


२२.२५ 


ता. खेड, जामगे व आंबये 
गावांच्या सीमेवर जेष्ठ 
नागरिकांकरीता 

बसण्यासाठी व्यवस्था 
करणे, सुशोभिकरण 
करणे, म्युरल्स बसविणे व 
सोलर हायमास्ट बसविणे 


१२५.०० 


३७.५० 


मानाई मंदिर परिसरात 
दोन सोलर हायमास्ट 
बसविणे 


५.५० 


१.६५ 


विभाग, 
रत्नागिरी 


एकूण 


५००.०० 


१५०.०० 


२) जळगाव 


मौजे गारखेडा येथील 
जूने शिंगायत शिवार येथे 
पर्यटकांसाठी मुलभूत 
सुविधा व सुशोभिकरण 
करणे (Construction of 
Developlment work, 
water supply work, 


electric work) 


200,00 


६०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,जळगाव 


3) जळगाव 


मौजे गारखेडा येथील 
जूने शिंगायत शिवार येथे 
सभामंडप व सांस्कृतिक 
भवन करणे 
(Construction of 


Developlment work, 


water supply work, 


electric work) 


200,00 


६०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,जळगाव 


४ जळगाव 


मौजे गारखेडा येथील 
जूने शिंगायत शिवार येथे 
पर्यटकांसाठी अतिरिक्‍त 
Executive Delux Villa 


200,00 


६०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


Cottage suita चे बांधकाम 
बांधकाम करणे विभाग,जळगाव 
(Construction of 
Developlment work, 
water supply work, 
electric work) 
मौजे गारखेडा येथील 
जूने शिंगायत शिवार येथे का 
बोटींगसाठी जेटी व व य 
aa eat : 
mete वाहनतळ T करणे र. 
५) जळगाव २००.०० ६०.०० | सार्वजनिक 
(Construction of वायकर 
बांधकाम 
Developlment work, भाग.जळगाव 
विभाग, 
water supply work, 
electric work) 
पळसोद, ता.जि. जळगाव 
परिसरातील श्री रामेश्वर हल आ 
र धा रार कार्यकारी 
महादेव मंदिर परिसर eee 
ae a : 
ae विकास करणे Eas आर 
६) जळगाव | २००.०० ६०.०० | सार्वजनिक 
(Construction of vee 
बांधकाम 
Developlment work, मांग जळंगाव 
विभाग, 
water supply work, 
electric wor) 
वाघळुद बु. येथील 
पुरातन विठ्ठल मंदिर येथे कार्यकारी 
पर्यटन विकास कामे अभियंता, 
७ जळगाव | करणे (Construction of | 200.00 ६०.०० | सार्वजनिक 
Developlment work, बांधकाम 
water supply work, विभाग,जळगाव 
electric work) 
रिधुर, ता.जि. जळगाव 
परिसरातील अवचित को 
पात कार्यकारी 
हनुमानाचे पुरातन व या 
जागत HRCA : 
८) जळगाव गात तिच तता २ & सार्वजनिक 
अंतर 00,00 0.00 
विकास योजनेअंतर्गत erie 
विकास कामे करणे जली 
| विभाग,जळगाव 
(Construction of 
Developlment work, 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


water supply work, 
electric work) 
सोलापुर तालुक्‍यातील 

९) सोलापूर उंडेंगांव, ता. बार्शी 
येथील विविध विकास 
कामे करणे. 
उंडेगाव ग्रामदेवत armen 

| मंदिरासमोरील सभामंडप ३५.०० १०.५० न 
बांधकाम करणे. दावे तय अभियंता, 
सौदर्यीकरण, परिसर । 
Q सुशोभित करणे, १५.०० ४.५० cate 
विकसित करणे ; 
एकूण ५०.०० १५.०० 

१०) चंद्रपूर । चंद्रपूर जिल्ह्यातील 
चिमूर तालुक्‍यातील कार्यकारी 
भिसी नगर पंचायत अभियंता, 
अंतर्गत विठ्ठलरुक्मीनी सार्वजनिक 
देवस्थान परिसरात सर्व कद 44 बांधकाम 
सोयीसुविधी युक्‍त भक्त विभाग, 
निवास निर्माण व अन्य नागभिड 
बांधकामे करणे 

११) चंद्रपूर | चंद्रपूर जिल्ह्यातील को 
नागभिड नगर पंचायत ee 
अंतर्गत शिवटेकडी चालो क 
देवस्थान परिसरात सर्व |  ४००.०० १२०.०० न 
सोयीसुविधा युक्‍त भक्त a 
निवास निर्माण व अन्य र 
बांधकाम करणे aS 

१२) पाळघर | मौ.गाळाचापाडा ता.वाडा कार्यकारी 
येथे रामेश्वर मंदिर अभियंता, 
परिसरात स्त्री-पुरुष सार्वजनिक 
शौचालय बांधकाम, बांधकाम 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे, fs Bee विभाग, जव्हार 
कॉक्रीटीकरण करणे, 
सभामंडप बांधणे 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


१३) जळगाव | जामनेर, जि. जळगाव 
(टप्पा १) येथील सोनबर्डी मुख्याधिकारी, 
टेकडी येथे पर्यटकांसाठी| ४८५.०० १४५.५० | नगर परिषद, 
मूलभूत सुविधा उपलब्ध जामनेर 
करून देणे 
१४ जळगाव | जामनेर जि. जळगाव 
(टप्पा 2) येथील सोनबर्डी मुख्याधिकारी, 
टेकडी येथे पर्यटकांसाठी|  ४९०.०० १४७.०० | नगर परिषद, 
मूलभूत सुविधा उपलब्ध जामनेर 
करून देणे 
१५) जळगाव | जामनेर जि. जळगाव 
(टप्पा ३) येथील सोनबर्डी मुख्याधिकारी, 
टेकडी येथे पर्यटकांसाठी|  ४७५.०० १४२.५० | नगर परिषद, 
मूलभूत सुविधा उपलब्ध जामनेर 
करून देणे 
१६) जळगाव | जामनेर जि. जळगाव 
(टप्पा ४ येथील सोनबर्डी मुख्याधिकारी, 
टेकडी येथे पर्यटकांसाठी|  ४९०.०० १४७.०० | नगर परिषद, 
मूलभूत सुविधा उपलब्ध जामनेर 
करून देणे 
१७ जळगाव | जामनेर जि. जळगाव 
(टप्पा 4) येथील सोनबर्डी मुख्याधिकारी, 
टेकडी येथे पर्यटकांसाठी|  ४७८.०० नगर परिषद, 
पतत after sure १४३.४० aN 
मूलभूत सुविधा उपलब्ध जामनेर 
करून देणे 
१८) पर्यटन | राज्यातिल विविध पर्यटन 
संचालनालय | स्थळावर कंटेनर बेस्ड 
पर्यटक सोयी सुविधा पर्यटन 
पर्यटक सोयी सुविधा| 00.00 क यानात त 
निर्माण करणे. प्रीमियम न 
मॉडेल (१० ठिकाणी) 
१९) जळगाव | कोथळी, ता. मुक्ताईनगर 
येथे पर्यटन स्थळाचा १५०.०० ४५.०० eee ss 
कातळात संचालनालय 
विकास करणे 
२०) जळगाव । वाकोद, ता. जामनेर जि कार्यकारी 
जळगाव येथील श्री अभियंता, 
चोंडेश्वर देवस्थान पर्यटन ४९१.०० १४७.३० | सार्वजनिक 
बांधकाम 


स्थळ. 


विभाग,जळगाव 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


२१) जळगाव | श्री राम मंदिर, पहुरपेठ, कार्यकारी 
ता. जामनेर, जि जळगाव अभियंता, 
येथे परिसर विकास |  २००.०० ६०.०० | सार्वजनिक 
करणे बांधकाम 

विभाग,जळगाव 

२२) जळगाव | BREST देवस्थान, कार्यकारी 
बोदवड येथे पर्यटन अभियंता, 
स्थळाचा विकास करणे, १००.०० ३०.०० | सार्वजनिक 
जि. जळगाव बांधकाम 

विभाग,जळगाव 

२३) जळगांव | जामनेर, जि. जळगांव कार्यकारी 
येथील सिध्दगड भवानी अभियंता, 
मंदिर परिसर विकसीत | 00,00 ६०.०० | सार्वजनिक 
करणे. बांधकाम 

विभाग,जळगाव 

२४) जळगांव बन बाबा मंदिर, कार्यकारी 
ता.जामनेर येथे पर्यटन अभियंता, 
क्षेत्र विकास करणे. २००.०० ६०.०० | सार्वजनिक 

बांधकाम 
विभाग,जळगाव 

२५) जळगांव | तोंडापूर भवानी मंदिर, कार्यकारी 
ता.जामनेर येथील अभियंता, 
पर्यटन क्षेत्र विकास |  २००.०० ६०.०० | सार्वजनिक 
करणे. बांधकाम 

विभाग,जळगाव 

२६) जळगांव | तोंडापूर शिव मंदिर, कार्यकारी 
ता.जामनेर येथील अभियंता, 
पर्यटन क्षेत्र विकास | १००.०० ३०.०० | सार्वजनिक 
करणे., जि. जळगाव बांधकाम 

विभाग,जळगाव 

२७) जळगाव | गोधरी धरण, ता. कार्यकारी 
जामनेर, जि. जळगाव अभियंता, 
येथे पर्यटन स्थळाचा | 300,00 ९०.०० | सार्वजनिक 
विकास करणे. बांधकाम 


विभाग,जळगाव 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


२८) 
अहमदनगर 


श्री दत्त मंदिर संस्थान, 
श्री क्षेत्र देवगड, ता. 
नेवास, जि. अहमदनगर 
येथे पर्यटन स्थळाचा 
विकास करणे 


200,00 


६०.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


२९) पुणे 


श्री लेण्याद्री गणपती 
देवस्थान येथील विविध 
विकास कामे, ता. जुन्नर 
जि. पुणे गणेश वन 
विकसित करणे व गणेश 
म्युझियम विकसित करणे 


200,00 


६०.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


३०) नागपूर 


कामठी येथील हनुमान 
मंदिर देवस्थान, खसाळा, 
ता. कामठी या पर्यटन 
स्थळावर सभागृह तथा 
महाव्दाराचे बांधकाम 
करणे 


900,00 


30,00 


पर्यटन 
संचालनालय 


३१) नागपूर 


कामठी येथील दादाजी 
धुणीवाळे देवस्थान 
कोराडी पर्यटन विकास 
अंतर्गत सभागृह तथा 
सौंदर्यीकरण करणे 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


३२) नागपूर 


कामठी येथीळ भवानी 
माता देवी मंदिर वडोदा 
येथे सभागृह व पर्यटन 
विकास कामे करणे 


900,00 


30,00 


पर्यटन 
संचालनालय 


३३) नागपूर 


नागपूर ग्रामीण येथे टुंडा 
मारुती देवस्थान येथे 
सभागृह व पर्यटन विकास 
कामे करणे 


900,00 


30,00 


पर्यटन 
संचालनालय 


३४) नागपूर 


हनुमान मंदिर पंच कमेटी 
चंद्रकिरण नगर हुडकेश्वर 
येथे सभागृह नुतनीकरण 
व सौंदर्यीकरण करणे 


२५.०० 


७.५० 


पर्यटन 
संचालनालय 


३५) नागपूर 


सावनेर येथील कपिलेश्वर 
देवस्थान केळवद येथे 
TE लावणे, कोटा लावणे 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


व इतर विकास कामे 
करणे 


३६) नागपूर 


सावनेर येथील वाकी येथे 
Mex व इतर परिसर 
विकासकामे 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


३७ नागपूर 


सावनेर येथील वाकोडी 
येथे भक्‍त निवास व 
परिसर विकासकामे 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


३८) नागपूर 


सावनेर येथील श्री. ताज 
आनंदाश्रम सावंगी येथे 
भक्ती निवासामध्ये 
प्लास्टर जुडाई, टाईल्स 
फिटिंग व इतर विकास 
कामे 


२०.०० 


६.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


३९) नागपूर 


येथील खापा 
मुरलीधर 
(श्री.संत 
महाराजची 
वाडी) येथे मंदिरा 
समोरील परिसरात 
पेव्हिंग ब्लोक व नाली, 
पिण्याच्या पाण्याची टाकी 
बांधकाम व RCC किचन 
होड बांधकाम करणे व 
इतर परिसर विकासाची 
कामे 


सावनेर 
येथील 
देवस्थान 
पतीराम 


900,00 


30,00 


पर्यटन 
संचालनालय 


४०) नागपूर 


कळमेश्वर येथील आदासा 
येथील गणपती मंदिर 
परिसराचे सौंदर्यीकरण व 
सभागृहाचे व इतर 
खोल्यांचे नुतनीकरण व 
साउड सिस्टमची सोय 
करणे 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


४१) नागपूर 


कळमेश्वर येथील 
धापेवाडा येथील 
ज्ञानमंदिर वरील पहिला 
मजला बांधणे व इतर 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


विकासाची कामे करणे 
ता.कळमेश्वर 


४२) नागपूर 


कळमेश्वर येथीळ राम 
मंदिर रामगिरी येथे 
सिमेंट कॉक्रीट पोच रस्ता 
बांधकाम करणे ता. 
कळमेश्वरी 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


४३) नागपूर 


ता. रामटेक मधील मौजे 
खैरी बिजेवाडा 
Braces! वाहीटोला 
येथे पर्यटनस्थळ विकास 
करणे 


900,00 


30,00 


पर्यटन 
संचालनालय 


४४) नागपूर 


नरखेड येथील श्री 
वत्सला माता ट्रस्ट, 
कोतवालबर्डी ता. नरखेड 
सभा मंडपाचे बांधकाम 
करणे 


१५०.०० 


४५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


४५) नागपूर 


नरखेड येथील संत 
भाकरे महाराज 
देवस्थान, मसोरा ता. 
नरखेड पायाभूत सोई 
सुविधा निर्माण करणे व 
परिसर विकास 


900,00 


30,00 


पर्यटन 
संचालनालय 


४६) नागपूर 


नरखेड येथील श्री दत्त 
मंदिर, देवग्राम, ता. 
नरखेड सभामंडपाचे 
बांधकाम करणे 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


४७) नागपूर 


काटोल येथील रामगड 
शिवगुफा देवस्थान, 
ट्रस्ट, मासोद ता. 
काटोळ पोच रस्त्याचे 
बांधकाम व पुलाचे 
बांधकाम करणे 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


४८) नागपूर 


काटोल येथील श्री क्षेत्र 
हनुमान देवस्थान, सोनपूर, 
कचारी सावंगा, ता. काटोल 
पायाभूत सोई सुविधा 
बांधकाम करणे 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


४९) नागपूर 


काटोल येथील महादेव 
महाराज देवस्थान ट्रस्ट 
चिखळागड ता. काटोल 
पायाभूत सोई सुविधा 
बांधकाम करणे 


५०.०० 


१५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


५०) नागपूर 


काटोल येथील 
कुलस्वामिनी भवानी 
मंदिर देवस्थान, 
खुर्सापार, ता. काटोल 
सभा मंडपाचे बांधकाम 
करणे 


५०.०० 


94.00 


पर्यटन 
संचालनालय 


५१) नागपूर 


कुही येथील श्री क्षेत्र 
अंभोरा देवस्थान, 
आंभोरा, ता. कुही, येथे 
aS, घाट व मंदिर 
परिसर विकास कामे 
करणे 


२५०.०० 


(9५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


५२) नागपूर 


कुही येथील श्री 
शिवमंदिर भोला हुडकी, 
मांढळ ता. कुही येथे 
मंदिराला संरक्षण भिंत, 
सिमेंटरस्ता व मंदिर 
परिसर सौंदर्यीकरण 
करणे 


900,00 


30,00 


पर्यटन 
संचालनालय 


५३) नागपूर 


उमरेड येथील श्री 
महानुभव पंत दत्त मंदिर, 
मकरधोकडा, ता. 
उमरेड, जि. नागपूर 


900,00 


30,00 


पर्यटन 
संचालनालय 


५8) 
औरंगाबाद 


प्रादेशिक कार्यालय 
औरंगाबाद पर्यटन 
संचालनालय येथे पर्यटन 
केंद्र व कार्यालयाचे 
बांधकाम करणे. 


४८२.०० 


१४४.६० 


पर्यटन 
संचालनालय 


५५) नांदेड 


श्री रेणुकादेवी मंदिर येथे 
आधार भिंतीचे बांधकाम 
करणे, ता. माहूर, जि. 
नांदेड 


१५०.०० 


४५.०० 


पर्यटन 
संचालनालय 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


५६) नांदेड श्री रेणुकादेवी मंदिर येथे 
मुख्य प्रवेशद्वाराचे पर्यटन 
. ५०.०० १५.०० ; 
बांधकाम करणे, ता. संचालनालय 
माहूर, जि. नांदेड 
५७) नांदेड श्री रेणुकादेवी मंदिर 
येथील मुख्य (जुन्या 
3 ( ; पर्यटन 
दगडी) Tard 400,00 30,00 ae 
वाकत. “San संचालनालय 
बांधकाम », ता. 
माहूर, जि. नांदेड 
५८) नांदेड श्री रेणुकादेवी मंदिर येथे 
स्वच्छता गृहाचे बांधकाम पर्यटन 
५०.०० १५.०० : 
करणे, ता. माहूर, जि. संचालनालय 
नांदेड 
५९) नांदेड श्री रेणुकादेवी मंदिर येथे 
प्रशासकीय इमारतीचे पर्यटन 
, 430.00 38.00 ; 
बांधकाम करणे, ता. संचालनालय 
माहूर, जि. नांदेड 
६०) नांदेड | ait रेणुकादेवी मंदिर येथे 
वाहनतळाचे बांधकाम पर्यटन 
५०.०० १५.०० र 
करणे, ता. माहूर, जि. संचालनालय 
नांदेड 
६१) नांदेड श्री रेणुकादेवी मंदिर येथे 
सभामंडपाचे बांधकाम पर्यटन 
400,00 30,00 . 
करणे, ता. माहूर, जि. संचालनालय 
नांदेड 
६२) नांदेड ।मार्कड येथील मार्कंडेश्वर 
मंदिराचे परिसरात ; : पर्यटन 
मंदिर 00,00 0,00 . 
सुशोभीकरण व मंदिर संचालनालय 
परिसर विकसीत करणे. 
६३) धाराशिव | मौजे येरमाळा ता. कळंब 
येथीळ येडेश्वरी मातेचे 
निरास परर पर्यटन 
प्राचीन मंदिरास पालखी ४९०.०० १४७.०० नानी 
peer ee संचालनालय 
मार्ग रस्त परिसर 
विकासाची कामे. 
६४) धाराशिव | रेणुका माता मंदिर 
(माळची आई) मौ.एकुरगा ३०.०० ९.०० | _, aca 
संचालनालय 


ता.कळंब येथील पर्यटन 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


क्षेत्र विकास करणे. 


६५) धाराशिव | मौजं अणदूर ता. 
तुळजापुर जि. धाराशीव 


मंदिराचे पर्यटन 
येथील मंदिराचे रस्त्याचे २००.०० ६०.०० व annie 
गर्सिराती ळी आदार संचाळनाळय 
व परिसरातील विकास 
कामे. 


एकूण १ ते ६५ | ११८८६.००। ३५६५.८० 


०३. Het शर्ती :- 

१) उपरोक्त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विझ्ञारदांची 
(Theme Based Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित 
कंत्राटदारांच्या माध्यमातून करण्यात यावीत व त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण 
आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 

२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध 

नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची 
जबाबदारी संचाळक,पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध 
करुन दिले जाणार नाही. 

४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च वित्त विभागाच्या प्रचलित आदेशांनुसार 
करण्यात यावा व मंजूर कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 

पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी 
सदर कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या 
संदर्भात वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत 
किंवा सेवा पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती 
पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- 
संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने 
घ्यावी. तसेच शासन fre वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 


३ 


ब्र 


ष्‌ 


wm 


द 


wa 


\9 


wm 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

20) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद 
उपयोगात आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांया विकासासाठी प्रस्तावित करुन 
देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर 
देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक 
राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, 
संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात संचाळक, पर्यटन संचाळनाळय व संबंधित 
जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे 
बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून 
यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची 
नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या 
कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी 
खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

१२) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या 
खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन 
संचालनालयास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर 
पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता 
शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 

१३) संचालक, पर्यटन संचालनालय व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर कामे 
यापूर्वी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेमधुन किंवा अन्य कोणत्याही योजनेतून 
/ निधीतून प्रस्तावित नाहीत / मंजूर करण्यात आलेली नाहीत याची खात्री 
करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही अन्य 
योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित 
केलेला निधी शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल 
संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत उचित कारवाई करण्यात यावी. 

१४)उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण 
यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित अहवाळ (छायाचित्रांसह शासनास सादर 
करण्यात यावा. 

१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक 
कामांची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या 
दृष्टीने काम सुरु असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 


०४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत 
सुविधांकरीता अनुदाने (3842 १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाळील 
मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्याकरीता पर्यटन संचाळनालयाशी संबंधित कामांसाठी मुख्य लेखा 
अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांना -आहरण व संवितरण 
अधिकारी" व सह संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथे 
देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन 
अहवाल झासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. तसेच जिल्हास्तरावरील 
कामांसाठी संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी 
यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण 
अधिकारी* घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन 
संचालनालयास व शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


०५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार 
व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ पर्यटन, 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२३०८१०१७०५३६४४२३ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MADAN GIRJU SONDE 
DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5f2ca7eecbf1d69ba49909a95bb51f6144c31e6511072b 
d3c3e0545414f2afSe, postalCode=400032, Mah. hi 


GIRJU SONDE काना 
(मदन सोंडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी. 

६. संबंधित सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

७. संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई.(यांना आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, 
पर्यटन संचालनालय / जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


